प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसबा तारळे, ता.राधानगरी 
जिल्हा कोल्हापूर चे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२२/ प्र.क्र.१४६/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२२. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकें/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/कक्ष-३/टे- 
७/प्राआके कसबा तारळे,राधानगरी कोल्हापूर १००/कोमंकोमं१३जा.क्र.२८०२, दि.०७.०३.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसबा तारळे, ता.राधानगरी जिल्हा कोल्हापूर चे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसबा तारळे, ता.राधानगरी जिल्हा कोल्हापूर चे ५० खाटांच्या उपजिल्हा 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०५११५६४४१२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DEEPAK .- 
NIVARTTI- ही 
KENDRE 
(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, मुंबई. 
३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


(> 
es 


one SG & 


